अकोले, जि. अहमदनगर तालुक्‍यातील 
भंडारदरा WORM “आद्यक्रांतीकारक वीर 
राघोजी भांगरे जलाशय” असे नामकरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.व्हीआयपी २०२२/प्र.क्र. २७०/२०२२/सिंव्य(महसूल), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२४ 
प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील अकोले, जि. अहमदनगर तालुक्‍यातील भंडारदरा 
TORU आद्यक्रांतीकारक वीर राघोजी भांगरे जलाशय असे नामकरण देणेबाबत शासनास विविध अर्ज 
We झाले आहेत. त्यानुसार सदर VSR “आद्यक्रांतीकारक वीर राघोजी भांगरे जलाशय” असे 


नामकरण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
अकोले, जि. अहमदनगर तालुक्‍यातील भंडारदरा जलाहयास “आद्यक्रांतीकारक वीर राघोजी 
भांगरे जलाशय” असे नाव देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आळा असून 


त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९०४१२४१०६८९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


NAMITA GAURAV 
BASER 


(न.गौ.बसेर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, 
. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त/जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव. 
. अ.मु.स.(जलसंपदा) जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२, 
. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर 
६. सिंव्य(महसूल)कार्यासन संग्रहार्थ. 


०८ Aw AD -5 


